अपर कामगार आयुक्त, गट-अ (वेतनश्रेणी रु. १५६००- 
३९१०० + TS पे ७६००/- या पदावर तात्पुरती पदोन्नती 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. पदोन्न-२०१२/प्र.क्र.२३१/कामगार-८ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २७ सप्टेंबर, २०१८. 


वाचा: १) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.ईएसबी-१११८/ 
प्र.क्र.८०/१३, दि.२९/६/२०१८. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.बीसीसी-२०१७/ 
प्र.क्र.३१२५/१६-ब, दि.२९/१२/२०१७. 


शासन निर्णय:- 

कामगार आयुक्त, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील अपर कामगार आयुक्‍त, गट-अ संवर्गातील खुल्या 
प्रवर्गातील ३ पदांवर तात्पुरत्या पदोन्नतीसाठी दि.२५/६/२०१८ रोजी झालेल्या आस्थापना मंडळ क्रमांक २ च्या 
बैठकीत मागासवर्ग कक्षाचे अभिप्राय व अनुषंगिक बाबी विचारात घेऊन दि.२९/६/२०१८ च्या पत्रान्वये 3 
अधिका-यांची शिफारस केली आहे. या Brora विचार करुन कामगार उप आयुक्त, गट-अ संवर्गातील 
खालील नमूद ३ अधिका-यांना खुल्या प्रवर्गात अपर कामगार आयुक्‍त, गट-अ (वेतनश्रेणी रु.१५६००-३९१००-- 
ग्रेड पे रु.9६००) या पदावर या आदेशाव्दारे विहित अटींच्या अधीनतेने तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत आहे. 
तसेच संबंधित अधिका-यांच्या नावासमोर दर्शविण्यात आलेल्या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात येत 
आहे. 


श्री.अ. रा. लाकसवार, 


भ.ज.-ब 

2. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दि.०४/०८/२०१७ रोजी दिलेल्या 
निर्णयान्वये पदोन्नतीमधीळ आरक्षण अवैध ठरविले आहे. मा.उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राज्य 
शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ दाखल केली आहे. सदर याचिका 
अद्याप प्रलंबित आहे. याबाबत विधी व न्याय विभागाने दि.२८/१२/२०१७ रोजी दिलेल्या अभिप्रायानुसार खुल्या 
प्रवर्गातील कर्मचा-यांना पदोन्नती देण्यास कोणतीही वैधानिक अडचण नसल्याचे अभिप्राय दिले आहेत. 
त्यानुसार तूर्तास पदोन्नतीच्या कोटयातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 
सेवाज्येष्ठतेनुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून भरण्यात यावीत. अशी कार्यवाही 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न-२०१२/प्र.क्र.२३१/कामगार-८ 


करताना सेवाज्येष्ठता यादीमधील मागावर्गीय अधिकारी/कर्मचारी यांना पदोन्नती देण्यापूर्वी ते 
दि.२५/०५/२००४ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार आरक्षणाचा लाभ मिळून सेवाज्येष्ठता यादीत वरच्या 
स्थानावर आले नाहीत, याची खात्री प्रत्येक प्रशासकीय विभागाने करावी, SMT सूचना सा.प्र.वि.” कार्यासन 
१६-ब ने दि.२९/१२/२०१७ च्या पत्रान्वये दिल्या आहेत. 

त्यानुसार सदर कामगार उप आयुक्‍त, गट-अ यांना अपर कामगार आयुक्‍त, गट-अ पदावरील पदोन्नती 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधीन राहून 
पदोन्नतीच्या कोटयातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात करण्यात येत आहे. 
३. सदर कामगार उपआयुक्त पदावरील पदोन्नती Sad अधिका-यांना त्यांच्याविरुध्द कोणत्याही प्रकारची 
विभागीय चौकशी प्रलंबित अथवा प्रस्तावित नाही या धारणेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 
४. संबंधित कामगार उप आयुक्‍त यांनी अपर कामगार आयुक्‍त पदावरील पदोन्नती न स्विकारल्यास 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि.१२/०९/२०१६ नुसार त्यांचे नाव सन २०१७-१८ च्या निवडसूचीतून 
काढून टाकण्यात येईल व पुढील दोन वर्षी होणा-या निवडसूच्यांमध्ये त्यांच्या नावाचा विचार न करता तिस- 
या वर्षाच्या निवडसूचीत अपर कामगार आयुक्‍त पदावरील पदोन्नतीसाठीची पात्रता तपासण्यात येईल. 
५. सदर आदेश सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि.१९/११/२०१६ अन्वये घोषित करण्यात आलेले 
नियुक्ती प्राधिकारी यांच्या मान्यनेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०९२७१४४८०७५६१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Satish Bhartiyé 


© DN: m harashti 
a | S h =i gy and Labour Department, 
postalCode=400032, st=Mahi ht 


2.5.4.20=2bc2294cab74b107d5cfbd8bda13dc5 


782df4340706cbae9c3aa79354a2cd32b, 
865d0cdc2a4b33d56e3ba0fl 


bd jumber=5 
h a [| | a 693db677¢69e1582ba24d78c4b1 2a02126e493, 
=Satish Bhartiya 


Date: 2018.09.27 14:52:54 +05'30 


(सतिश भारतीय) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


-0 


मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

विकास आयुक्त (उद्योग), मैत्री कक्ष, महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योग विकास महामंडळ, कृपानिधी, ९, 
वालचंद हिराचंद मार्ग, dors इस्टेट, मुंबई. 

कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, कामगार भवन, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई. 
विकास आयुक्‍त (असंघटीत कामगार), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

सह कामगार आयुक्‍त, कामगार भवन, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई. 

अपर कामगार आयुक्त, मुंबई / नागपूर. 


OC OD 32 


GSM ५ 
2 <2 Sos 


(३ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न-२०१२/प्र.क्र.२३१/कामगार-८ 


९) कामगार उप आयुक्त (प्रशासन), कामगार भवन, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई. 
१०) महालेखापाल, (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता),१/२,महाराष्ट्र ,मुंबई/नागपूर. 

99) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 

१३) निवड नस्ती (कामगार -८). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


